महाराष्ट्र शासन 
नस्तीक्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
HATHA, Fag - Yoo 032 
दि.२६/०४/२०२२ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (२॥॥-१॥«, अंजनगाव सुर्जी, जि.अमरावती येथे ५० खाटांचे 
उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
संदर्भ :- 
१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. MsDP- 
93/§2/2020-MsDP-MOMA, दि.१२/०१/२०२१. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. MsDP- 
93/(9/2029-MsDP-MOMA, दि.०१/०२/२०२१. 
३. प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे Va. .Misc:2020/CR 30/Arogya-3, 
दि. २६/०२/२०२०. 
४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अ. वि. वि. २०२० / प्र.क्र.१९ / का-७, 
दि.२२/०३/२०२१. 


ज्ञापन 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(PMJVK) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि. २८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत अंजनगाव सुर्जी 
जि.अमरावती येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या 
रु.२३१६.५७/- लाख इतक्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (2) अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामधे केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा 
रु.१३८९.९ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रु.९२६.६३ लाख इतका आहे. 


ae केंद्र शासनाने रुग्णालय बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ. शासनाच्या 
क्र प्रकल्पाचे नाव युनिट | feat | मान्यते नुसार केंद्र राज्य एकूण 
at प्रमाण प्रती युनिट हिस्सा हिस्सा 
संख्या खर्च 


१ | अंजनगाव सुजो, जि. 
अमरावती येथे ५० a ६०:४० २३१६.५७ १३८९.९ | ९२६.६३ | २३१६.५७ 
खाटांचे उप जिल्हा 
रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणे. 


एकूण | of | 2398.40 १३८९.९ । ९२६.६३ | २३१६.५७ 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चाधिकार 
सचिव समितीच्या मान्यतेस अनुसरुन अंजनगाव सुर्जी जि. अमरावती येथे ५० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.०७, 


शासन ज्ञापन :- 


संचालक, आरोग्य संचालनालय यांनी अंजनगाव सुर्जी जि.अमरावती येथे अल्पसंख्याकांसाठी ५० 


खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (३) अन्वये रू.२३१६.५७ लाख इतक्या किंमतीचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) अंजनगाव सुर्जी 
जि.अमरावती येथे रु.२३१६.५७/- लाख इतक्या किंमतीच्या रुग्णालय बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता 
दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार अंजनगाव सुर्जी जि.अमरावती येथे ५० खाटांचे उप 
जिल्हा रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण 
रु.२३१६.५७/- लाख (रुपये तेवीस कोटी सोळा लाख Gas हजार ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


२. ata are 


१, 


रुग्णालय बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

रुग्णालय बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास 
दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार करण्यात यावे. 


. रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन 


निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे 


६०:४० असा आहे. बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिऱ्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची 
स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
शासनास सादर करावा. 


. रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍्त “इतर अनुषंगीक 


बाबीच्या”अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच 
प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

रुग्णालय बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व 
निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल 
(अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 


. सदरचे काम नवीन नकाशाप्रमाणे करावयाचे असल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या 


खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञा मार्फत नकाझशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर करुन घेण्यात यावा. तसेच 
स्थानिक ग्रामिण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहिल. 
तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात 
यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांकडून या कामाचे नकाशे व वास्तुमांडणी 
आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यता नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.०७, 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


3. 


उरोक्त काम सदर रकमेतपूर्ण होईल याची व सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
आवर्यकता लागणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफ़ळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
अल्याची खातर जमा करावी. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग सन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१,दि.१० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMIVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार अशा आडायाचा 
फ़लक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी ,अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित 
विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा 
अंदाजित खर्च इत्यादिंचा तपशील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्शनास येईल अशा 
पद्धतीने लावावा. 


केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार रुग्णालय बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 


झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री न विकास कार्क्रंम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए ५४३), 
३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१ ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


Os 


अ.क्र.१, 


प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०४२७११०५५९५९१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHASHANK ger 


E 

OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 

RTMENT, 

36b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a0B{c2fl Sbfd41fed42ec7306 
laharashtra, 


७९8, ०0९5400032, st=M 5 
serialNumber=8899737770E99850C69D3C24802DB931 59DBFB4895232F2747 
6708A6643A2AE7, cn=SHASHANK YASHWANT BARVE 

Date: 2022.04.27 11:07:33 +05'30" 


(शशांक य. बवे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
आयुक्त, (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई. 
संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.०७, 
६. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती. 
७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
८. सह संचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 
९. उपसंचालक,आरोग्य सेवा मंडळ,अमरावती. 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, अंजनगाव सुर्जी. 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अंजनगाव सुर्जी. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.०७, 


परिशिष्ट- अ 


NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF 50 BEDED MAIN RURAL HOSPITAL BUILDING AT ANJANGAON 
SURJI, TQ ANJANGAON SURJI, DIST AMRAVATI 


RECAPITULATION SHEET 
Estimate Administrative 
Approval 
(A) Civil Cost of Building Construction Work (G+01) 137195737 137330874 
1 Dismantling of Existing Structure 570614 570614 
2 Two Wheeler and Four Wheeler parking with shed 1235303 1235303 
3 Cement Concrete Road 3900134 3900134 
4 C.D. Works 562724 562724 
5 Storm Water Drain 2656661 2656661 
fai Bore Well and GSR 1016811 1016811 
7 Land scaping & Tree Plantation 402463 402463 
19) Total Cost of Work 147540447 147675584 
Sewage Treatment Plant 37 KLD 2597432 2597432 
Add Electrification & Solar System 11% over A 15091531 15091531 
Add for Lift 2% over A 2950809 2950809 
Add 1% for Third party quality consultant fees 1475404 1475404 
Soil Investigation 200000 200000 
(B) Add for external water supply 2% over A 2743915 2743915 
Add for Fire Fighting Arrangements 3% Over A 4115872 4115872 
Add for Medical Gas Pipe line 5% over A 6859787 6859787 
Add for Furniture 10% over A 13719574 13719574 
II) Total Cost of work (B) 49754324 49754324 
TotalCost of Work (I+II) 197294771 197565045 
Add for Contingency Charges 2.5% 4932369 4932369 
Add for GST 12% 23675373 23675373 
(C) Add for insurance Charges 0.50% 986474 986474 
Add for Consultancy fees 1.99% 3926166 3926166 
Add for Service Charge 18% Over Consultancy Fees 706710 706710 
TOTAL PROJECT COST (A+B+C 231521863 231657000 
SAY 231500000 231657000 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


